आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास 
विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, 2023. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्र.पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.४९/कार्या-६, दि.३१.०३.२०२३. 
३. आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.४९/कार्या-६. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2022-23 अंतर्गत विविध लेखाशिर्षांतर्गत मागणीनुसार 
पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास संदर्भ क्र.२ अन्वये सादर करण्यात 
आला होता. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी टी-५ याखाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत सन २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्पित 
निधीतून वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधीळ वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ मधील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्त इतर 
योजना/ बाबींकरीता निधी आवश्यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सविस्तर व 
स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८२-२०२३/व्यय-१४, 


दि.३१.०१.२०२३ व वित्त विभाग संदर्भ.क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२२२७३०२१२४ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa 
8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E63511 
160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.03.31 23:15:12 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 

२ 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ३१ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. य नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२२- सदर नियंत्रक अधिकारी 

क्र २३ साठी शा.नि.न्वये 

सुधारीत वितरीत 
अंदाज करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| 9 | २ ३ Ls 4 द 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२०२-सर्वसाधारण शिक्षण 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 

|; सैनिकी शाळांमधील ३१- सहायक अनुदाने ७२०.०० ५२१.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी विद्यार्थ्याच्या (वेतनेतर) आदिवासी विकास, 
तुकडीला सहाय्य नाशिक 
(लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३) 

३ | अनुसूचित जमाती १-वेतन २८५०.०० १२२२.०० आयुक्‍त, 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती आदिवासी संशोधन 
(लेखाशिर्ष २२२५ ४१२२) व प्रशिक्षण संस्था, 

पुणे 

४ । आदिवासी मुलांसाठी व १९-आहार खर्च १०५००.०० १८३३.०० आयुक्‍त, 
मुलींसाठी शासकीय आदिवासी विकास, 
वसतीगृह नाशिक 
(लेखाशिर्ष २२२५ डी ७२५) ५०-इतर खर्च BORO LO २३00 

एकूण १४५००.०० २०५८.०० 

५ | शासकीय आश्रमशाळा १-वेतन ८१३२०.०० १३००.०० आयुक्त, 

(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) १०-कंत्राटी सेवा ६०००.०० १८६०.०० | आदिवासी विकास, 
१९-आहार खर्च २१०००.०० २४००.०० नाशिक 
एकूण १०८३२०.०० ५५६०.०० 

६ | शिक्षण फी व परीक्षा फी ३४-रिष्यवृत्ती ५५००.०० ६१८०० आयुक्‍त, 
प्रदाने आदिवासी विकास, 
(लेखाशिर्ष २२२५एफ०९४) नाशिक 

RAJENDRA म्यान 
DEV ARAM । >>... 
BHAWARI ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


